महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि 
उप संचालक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२१९/प्र.क्र.१६५(९)/१५ ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०१९. 

शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि उप संचालक (ग्रेड वेतन - रू.५४००/ 
६ व्या वेतन आयोगानुसार) संवर्गातील पुढील अधिकाऱ्यांची तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
श्री.रविंद्र सिताराम पाटील, 

ग , कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, प्रकल्प उपसंचालक (आत्मा), लातूर 
हिंगोली 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. AAT (PAY), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३१३२७१२१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sugriv Sambhaji ० esata 


5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e57 
2d4190f9709a817f! 


Dhapate eta 
(सु. सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२१९/प्र.क्र.१६५(९)/१५ अ 


२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 2, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

६. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

७. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) 
पुणे) 

८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१०. संबंधित कृषि उपसंचालक ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

११. निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


